“वृक्ष लागवड व संगोपन” नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्यास मंजूरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण -२०१८/प्र.क्र.६८/समन्वय 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई -४०० 032 
दिनांक: १८ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा: महसूल व वन विभाग, शासन निणर्य क्रमांक साववि-२०१६/प्र.क्र.८० (माग-२)/ फ- ११, 


दि.२५.७.२०१८ 


प्रस्तावना:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागाच्या एकंदर अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी 


कार्यक्रमावरील खर्चामधून ०.५% मर्यादेत “वृक्ष लागवड व संगोपन” यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यास 


मान्यता देण्यात आलेली आहे. या अनुषंगाने नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 
शासन निर्णय:- 


“वृक्ष लागवड व संगोपन कार्यक्रम” या योजनेस नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या 
मान्यतेनुसार खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक झेडडी-४ 

२४०६- वनीकण व वन्यजीवन 

०४- वनीकरण व पर्यावरण विकास, 

१०१- राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण विकास 
कार्यक्रम, 

(०१) शाश्वत विकास ध्येय (ध्येय १५- 
जमिनीवरील सजीव) अंतर्गत वृक्ष लागवड आणि 
संगोपन (100% राज्य योजना) (कार्यक्रमावरील 
खची 

(२४०६ ए ३८१) 


(००) 


Demand No.ZD-% 
२४०६, Forestry and Wildlife 
०४, and 


Afforestation Ecology 


Development, 


409-National Afforestation and Ecology 


Development Programme 


(00) (०१) Tree Plantation and 


Conservation under Sustainable 
Development Goals (Goal 94-Life on Land) 
(100% State Scheme) 


(२४०६ A ३८१) 


सदर शासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौचारिक संदर्भ 


क्रमांक सं: ख.वि./चा-१/पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग/यूओआर-१५८/२०१८-१९/१०६२, दिनांक 


२३/०१/२०१९ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
२६६/२०१८/व्यय-१५, दिनांक २९ सप्टेंबर,२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१८/प्र.क्र.६८/समन्वय 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१८१२३८५८९९२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Anees Iqbal Ismail Shaikh 
Date: 2019.02.20 13:15:07 +05'30' 
(अनिस शोख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (सां.का./पर्यटन) यांचे स्वीय सहायक 
२. मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
३. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य व संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई/नागपूर 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), (TM Section) महाराष्ट्र, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १/ २, मुंबई /नागपूर 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. मा. प्रधान सचिव (सां.का.),पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.मा. सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, पुणे 
१३.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन आणि व्यवस्थापन), नागपूर 
१४.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
१५.व्यवस्थापकीय संचालक, कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळ, कोल्हापूर 
१६.संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये, संचालनालय, मुंबई 
१७.मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय), यांचे स्वीय सहायक. 
१८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१९.वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प -99) मंत्रालय, मुंबई. 
२०.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१.सर्व कार्यासने, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई 
२२.निवड नस्ती- समन्वय 


पृष्ठ २ पैकी २ 


